राज्यातील अल्पमुदत सहकारी 
पतसंरचनेअंतर्गत (681005) प्राथमिक 
कृषीपतपुरवठा सहकारी संस्थांचे 
सक्षमीकरण करण्यासाठी अर्थसहाय्य 
(लेखाशिर्ष २४२५२५१५) 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुध्दीपत्र क्र.अर्थसं-०६२१ / प्र.क्र. ६९ /१८-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २१ डिसेंबर, २०२१ 


वाचा :- 
१. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक सीसीआर 
०३१३/प्र.क्र.१४४/२-स, दिनांक ०६/०९/२०१४ व दिनांक ०२/०८/२०१७ 

२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.संकीर्ण1-२०१६/प्र.क्र.३१/कोषा-प्रशा-५, 
दिनांक १०/०५/२०१६ 

३. वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दिनांक १४/१०/२०२१ 

४. सहकार, पणन व वदस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक अर्थसं ०६२१/ 
प्र.क्र.६९/१८-स, दिनांक १०/१२/२०२१ 

५. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
पत्र जा.क्र.३-सआ/कक्ष-२/भूविकास/सक्षमी.वि.का./२०२१, 
दिनांक १६/१२/२०२१. 


शासन शुध्दीपत्र :- 


वाचा येथील संदर्भाधीन शासन निर्णय क्रमांक ४ अन्वये राज्यातील अल्पमुदत 
सहकारी पतसंरचनेअंतर्गत (91005) प्राथमिक कृषीपतपुरवठा सहकारी संस्थांचे 
सक्षमीकरण करण्यासाठी अर्थसहाय्य (लेखाशिर्ष 28242494) या लेखाशिर्षांतर्गत सन 
२०२१-२२ मध्ये मंजूर रूपये ४०००.०० लाख तरतूदीच्या ५०% म्हणजेच रूपये २०००.०० 
लाख निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 


२. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ४ मध्ये 


“लेखाधिकारी, अधिन सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.” 


याऐवजी 


“जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातील सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.” 


असे वाचण्यात यावे. 


शासन शुध्दीपत्र क्रमांकः अर्थसं- ०६२१ / प्र.क्र. ६९ /१८-स 


सदरचा शासन शुध्दीपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in 
या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 
२०२११२२११४४४५२२३०२ असा आहे. हे शुध्दीपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Shrikrushna पाळ 
Anandrao Wadekar 2 
(श्रीकृष्ण वाडेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी तथा सह निबंधक 


प्रत माहितीसाठी व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :- 
१. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
२. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
३. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
४. महालेखाकार, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
५. महालेखाकार, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
६. समन्वयक, राज्यस्तरीय बँकर्स समिती, पुणे. 
७. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, लि. मुंबई. 
८. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था. 
९. सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था. 
१०. वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-१३, मंत्रालय, मुंबई. 
११. अवर सचिव (कार्या. १७-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
१३. निवड नस्ती-१८-स. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


